मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) 
संकल्पचित्र मंडळ,पुणे हे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत २ 


विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरीळ पदांना दि.०१.०३.२०२२ 
दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२२/प्र.क्र.२८/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-११ .०३.२०२२ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्र.सीओई-२०२१/प्र.क्र.२७/जवि, दि.०६.०९.२०२१ 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ(वि)/जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-१०/५०८, दि.२३.०२.२०२२ 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, पुणे हे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कोयना (विवंया) 
संकल्पचित्र विभाग क्र.१, पुणे व कार्यकारी अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र विभाग क्र.२, पुणे या 
विभागीय नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७३ पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे) 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र.आय-५, मुख्य ळेखाशीर्ष ४८०१-वीज 
प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०१-जलविद्युत निर्मिती, (009) संचालन व प्रशासन (०८) अधीक्षक अभियंता, 
कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ,सातारा (०८) (०२) अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र 
मंडळ, पुणे (कार्यक्रम) (४८०१ ३९७४)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाळील मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 
२२.०२.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व 
सहसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३१११५१८३७७२२७ आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नांवाने, 


AMRUTA AJIT RSA 
INAMBAR य या 
(अ. अ. इनामदार) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाच्या अवर सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित :- 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.२८/जवि 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 
3. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

४. अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, पुणे. (५ प्रती). 

५. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 

६. ज.वि.संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.२८/जवि 


शासन निर्णय क्र.सीओई-२०२२/प्र.क्र.२८/ज.वि., दि.११.०३.२०२२चे 
विवरणपत्र 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 


(दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२) 


अ.क्र पदनाम अ.अ. कोयना | का.अ. कोयना  का.अ. कोयना | एकूण पदे 
(विवया) (विवयां) (विवयां) संकल्पचित्र 
संकल्पचित्र मंडळ | संकल्पचित्र विभाग क्र.२ 
पुणे विभाग क्र.१, पुणे पुणे 

1१. | . अधीक्षक अभियंता 1 १__| Po Pe Poa 
२. ।सहा. अधीक्षक अभियंता ae ae eo Poe Ye 
३. कार्यकारी अभियंता Poe a a ae २ 
४. fea अभियंता 1 2a, ४ ४ ९ 
५. ।कनिष्ठ अभियंता/ ४ ४ ४ १२ 

सहाय्यक अभियंता श्रेणी 

२/शाखा अभियंता 
६. ।आरेखक/सहा. आरेखक 1 १__| a औ. | 1 १ ३ 
७. 'अनुरेखक a ae २ २ 4 
८. अधीक्षक aa f= 4 Pe (. अ | 
९. ।|लघुलेखक(उच्वश्रेणी) SS Po poe a 
ee. | ०. प्रथम लिपिक Pd Po Pe 1 ae 
a १. fats लिपिक ४ (__ ee 1 ae & 
१२. ।'कनिष्ठ लिपिक/ लिपिक ८ षु षु १८ 

टंकलेखक/ टंकलेखक 
१३. ।वाहन चालक ae शिळा 1 ae ३ 
१४ ।दप्तरी/नाईक २ [oe Se Q 
१५ ।शिपाई/सफाईगार/ ३ २ २ 

स्वच्छक 
१६ 'चौकोदार/पहारेकरी श्या शकि शशि शि 

३१ २१ २१ ७३ 
AMRUTA AJIT | otitis 
INAMDAR seg हा ee 
(अ. अ. इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


